शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील सहाय्यक प्राध्यापकांची कॅस योजनेंतर्गत 
सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/मशि-१ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : १२ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/ मशि-१, 
दिनांक २९ डिसेंबर, २०२०. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. आप्रयो-२०१८/ (१६०/१८)/१/मशि-१, दिनांक २९ 
डिसेंबर, २०२० सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील अ.क्र. ४० येथील श्रीम. वर्षा वैद्य यांच्या नांवासमोरील 
महाविद्यालयाचे नांव या रकान्यात “ शासकीय अध्यापक महा., अकोला ” ऐवजी “शासकीय विज्ञान संस्था, 
मुंबई ” असे वाचावे. 

2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०१२१४१८०१६६०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Hariram V = cia ण ळे 
Parhate णीय या 
(ह. व्यं. पऱ्हाते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई. 
) श्रीम. वर्षा वैद्य सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक यांना संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई 
यांच्यामार्फत 
८) निवड नस्ती / मशि-१. 


